महसुल व वन विभागांतर्गत मदत व पुनर्वसन 
प्रभागासाठी डीबीटी प्रणाली राबविण्यासाठी महा 
आयटी या संस्थेच्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपर व डाटा बेस 
अँडमिन या दोन मनुष्यबळाच्या सेवा ०१.०७.२०२४ ते 
दि.३०.०९.२०२४ पर्यंत चालु ठेवण्यास मान्यता देणे 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एसीवाय-२०२३/प्र.क्र.३८(१/म-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक : 23 सप्टेंबर, २०२४. 
संदर्भ :- 
१) महसुल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. एससीवाय २०१७/प्र.क्र.२२२/म-७, दि.१८.०४.२०१८ 
२) सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग, शासन निर्णय क्र. मातंसं २०२२/प्र.क्र.४७/से-२/३९, 
दि.२७.०९.२०२२. 


3) मदत व पुनर्वसन उपविभागाने आयोजित केलेल्या विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणीची बैठक 
दि.२५.०९.२०२३ चे इतिवृत्त दि.२७.०९.२०२३. 


४) मदत व पुनर्वसन उपविभागाचे कार्यादेश दि.२७.०९.२०२३, दि.०२.११.२०२३ दि.०७.११.२०२३ व 
दि.१८.०४.२०२३ 


५) मदत व पुनर्वसन उपविभागाने आयोजित केलेल्या विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणीची बैठक 
दि.२४.०७.२०२४ चे इतिवृत्त दि.३०.०८.२०२४. 


प्रस्तावनाः 


महसुल व वन विभागाच्या मदत व पुनर्वसन प्रभागामार्फत शेतकऱ्यांना विविध आपत्तीकरीता शेतीपिक 
नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत तसेच विविध प्रकल्पातील बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यासाठी 
दि.१८.०४.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मदत व पुनर्वसन प्रभागामार्फत ई-प्रशासन प्रकल्प राबविण्यासाठी 
स्वतंत्र विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आली आहे. 


२. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासन निर्णय 
महसुल व वन विभाग दि.२४ जानेवारी २०२३ अन्वये थेट हस्तांतरण प्रणाली (DBT) कार्यान्वित करण्यात केली 
शेतीपिक नुकसानीची मदत डीबीटी प्रणालीमार्फत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही सुरु 
आहे. त्यानूषंगाने विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणीच्या दि.२५.०९.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानूसार 
डीबीटी प्रणाली महा आयटी मार्फत राबविण्यासाठी महाआयटी या संस्थेचे एक सॉफ्टवेअर डेव्हलपर आणि एक 
डाटा बेस अँडमिन हे दोन मनुष्यबळांची दि.२७.०९.२०२३ च्या पत्रानूसार नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना 
आतापर्यंत झालेल्या विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीतील निर्णयानूसार मुदतवाढ देण्यात 
आलेली आहे. आता विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.२८.०३.२०२४ च्या बैठकीतील निर्णयानूसार 
माहे एप्रिल २०२४ ते माहे जून २०२४ या कालावधी करीता मुदतवाढ देण्यात आली होती. डीबीटी प्रणाली पुढे 
चालू ठेवावयाची असल्याने त्यांना मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


दि.२४.०७.२०२४ च्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीमध्ये झालेल्या निर्णयानूसार डीबीटी प्रणाली पुढे 
चाळू ठेवण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर Seow व एक डाटा बेस अँडमिन या दोन मनुष्यबळांच्या सेवेस 


ae निर्णय क्रमांकः एसीवाय-२०२३/प्र.क्र.३८(१)/म-७ 


दि.०१.०७.२०२४ ते दि.३०.०९.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ व त्यानूसार खालील विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.६,३१,४५८.१२ (रुपये सहा लक्ष एकतीस हजार चारशे अठ्ठावन्न फक्त) मानधन निश्चीत 
करण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Designa- Man Empanelled MahalT Resources GST@18% Total Total 
tion Role power Agency 20% Service Man Month E= 18% Payable by Payable by 
Salary (B) charges Rate on D Deptt for Department 
(80%) (A) (10%) (C) (D=A+B+C) one month Resource 
T=F Required for 
3 months 
G= FxX3 
Software 55,771.00 13,943.00 6,971.00 76,685.00 13,803.30 90,488.30 2,71,464.90 
Developer 
Database 73,958.00 18,490.00 9,245.00 1,01,693.00 18,304.74 | 1,19,997.74 | 3,59,993.22 
Admin 
Total Amt 2,10,486.04 | 6,31,458.12 
2. उपरोक्त नमूद वरील मनुष्यबळांनी त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या वेळच्यावेळी पार पाडाव्यात व 
केलेल्या कामाचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा . 
३. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च संबंधित लेखाशीर्षाखाली असलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९२३१११४०१३९१९ असा आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावांने, 


CHULARAM 
RAMCHANDRA 
NIKHARE 


Digitally signed by CHULARAM RAMCHANDRA NIKHARE 

DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=888a9197d5a483 1c7eSef0c432825952 1 ba94feaafdffbadf353 
be3592552a31, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E37 123E923CF43F99F06B54384FF49 1 ESF703F 14D653B 
5A59D47EAB1F73E2597, cn=CHULARAM RAMCHANDRA NIKHARE 
Date: 2024.09.23 11:15:56 +05'30' 


(चु. रा. निखारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई 
५. मा. मंत्री (मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महा आयटी, मुंबई 
११. संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव, मदत व पुनर्वसन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१६. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३/ब-१/आव्यप्र-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६), मंत्रालय, मुंबई 
१८. निवड नस्ती (कार्यासन / म-७) 


KkRKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


